सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र राज्य 
कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे 
अतांत्रिक गटातील प्रमाणपत्र व पदविका 
अभ्यासक्रमाच्या नवीन/ अधिकच्या तुकडयांना 
स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर सुरु करण्यास मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.७९/उद्योजकता, 
मंत्रालय मुख्य इमारत (खोली क्र.२०४), २ रा मजला, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा: 

१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:व्हीओसी-२०१२/ ५९१/ 
प्र.क्र.२४५(क)/व्यशि-४, दि. १६ जानेवारी, २०१३ 

२) महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दि. २० जानेवारी, २०२२ रोजी प्रसिद्ध झालेला महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ अधिनियम, २०२१ 

३) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग अधिसूचना क्र.व्हिओसी-२०२०/ 
प्र.क्र.१११/ कौशल्य-२, दि. २५ जानेवारी, २०२२ 

४) संचालक, महाराष्ट्र राज्य Haired, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र जा.क्र. 
मरोकौविमं / का-१/ मान्यता विभाग/२०२१-२२/ १५१, दि.३१ जानेवारी, २०२२ 

५) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हीओसी- 
२०२०/ प्र.क्र.१११/कौशल्य-२, दि.१६ फेब्रुवारी, २०२२ 

६) संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौडल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र क्र.बैठक/ 
का.क्र.१२/२०२३/३०३, दि.३१ मार्च, २०२३ 

७) संचालक, महाराष्ट्र राज्य Hered, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र पत्र क्र.का. 
क्र.०१/ मान्यता/२०२४/११४५, दि.०७ जून, २०२४, पत्र क्र.का.क्र.०१/मान्यता/२०२४/ 
११५०, दि.१० जून, २०२४, पत्र.का. क्र.०१/ मान्यता/२०२४/११२९, दि.२६ जून, २०२४, 
पत्र.का. क्र.०१/ मान्यता/२०२४/१२४३, दि.२४ जुले, २०२४, व पत्र.का. क्र.०१/ 
मान्यता/ २०२४/१३७८, दि.१४ ऑगस्ट, २०२४ 


प्रस्तावना: 


औद्योगिकरणातील वाढ, बदलते तंत्रज्ञान, सामाजिक व आर्थिक बदल या बाबींचा विचार 
करता अर्धवट शिक्षण सोडलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी तसेच विशिष्ट शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यासाठी (अऑँड- 
ऑन कोर्सेस) कमी कालावधीचे व्यावसायिक अभ्यासक्रम तयार करुन अशा विद्यार्थ्यांना रोजगार व 
स्वयंरोजगारास चालना (Employability) मिळण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक असणा-या व्यवसाय 
शिक्षणाची गरज भागविण्यासाठी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली सन 


शासन निर्णय क्रमांक : व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.9९/उद्योजकता, 


१९८६ मध्ये महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण मंडळाची (सध्याचे नाव महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ) स्थापना झाली. या मंडळामार्फत रोजगार व स्वयंरोजगार या उद्दिष्ट 
पूर्तीसाठी व्यवसायभिमुख अभ्यासक्रम चालविण्यांत येतात. औद्योगिकीकरणातील वाढ, बदलते 
तंत्रज्ञान, सामाजिक व आर्थिक बदल इत्यादींमुळे मंडळाच्या अभ्यासक्रमांत कालानुरुप सुधारणा तसेच 
वाढ करुन सद्यस्थितीत मंडळामार्फत विविध गटातील ६ महिने, १ वर्ष व २ वर्ष कालावधीचे अंशकालीन 
व पूर्णवेळ स्वरुपाचे असे अभ्यासक्रम राबविण्यांत येत आहेत. सदर अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी 
इच्छुक खाजगी संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. 

त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य Greg, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अतांत्रिक गटातील 
अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या खाजगी संस्थांकडून प्राप्त अर्जाची संबंधित 
जिल्हयाच्या जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांचेमार्फत तपासणी व निरीक्षण करून 
मंडळाकडे पात्र संस्थेची शिफारस करण्यात आली आहे. जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी 
यांचेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची तपासणी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
मंडळामार्फत करून पात्र संस्थांची यादी शासन मान्यतेसाठी संदर्भाधीन क्र. ७ येथील पत्रान्वये सादर 
करण्यात आली आहेत. त्यानुसार सन २०२४-२५ पासून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण मंडळाचे अतांत्रिक गटातील प्रमाणपत्र व पदविका अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या नवीन संस्था/ 
अधिकच्या तुकडयांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अतांत्रिक गटातील अभ्यासक्रम 
राबविण्यास इच्छुक असलेल्या खाजगी शैक्षणिक संस्थांकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांची 
छाननी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत करून, त्यानुसार आवश्‍यक 
मानकांची पूर्तता करणाऱ्या संस्थेस मंडळाचे “अतांत्रिक” गटातील अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता 
देण्याबाबतची शिफारस मंडळामार्फत करण्यात आली. त्या संस्थांचा तपशिल सोबतच्या प्रपत्र “अ 
मध्ये जोडण्यात आला असून, सदर संस्थांना सन २०२४-२५ पासून मंडळाचे अतांत्रिक गटातील 
प्रमाणपत्र व पदविका अभ्यासक्रम नवीन संस्थेत नवीन/ अधिकच्या तुकड्यांना स्वयंअर्थसहाय्यित 
तत्त्वावर सुरु करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटीव शर्ती: 


१. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम राबविणास मान्यता 
देण्यात आलेल्या संस्थांना शासन, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 
कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ तसेच, संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील संबंधित 
कार्यालये यांच्याकडून वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 


२. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम चालविणेसाठी 
संस्थांना, ज्या जागेत मान्यता देण्यात आलेली आहे, त्याच जागेत विद्यार्थी प्रवेश करण्यात यावेत. 
तसेच त्याच जागेचा मान्यतेबाबत विचार करण्यात येईल, जर जागेत बदल आढळल्यास मान्यता रद्द 
करण्यात येईल. 

३. सदर संस्थेस अभ्यासक्रम चालविण्यासाठीची मान्यता ही संस्थेने जागेसंबंधी सादर केलेल्या 
दस्ताऐवजामधील एकूण क्षेत्रफळांचे आणि नकाशा मधील उपलब्ध जागेच्या आधारे देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक : व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.9९/उद्योजकता, 


४. सदर संस्थेस महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यास स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता दिली असली तरीही, भविष्यात कोणत्याही प्रकारचे 
अनुदान अथवा आर्थिक मदत देण्यात येणार नाही. तसेच, या अभ्यासक्रमाकरीता प्रवेश घेतलेल्या 
विद्यार्थ्याना भारत सरकार मेंट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, तसेच शिक्षण शुल्क/परीक्षा शुल्क चा लाभ अनुज्ञेय 
असणार नाही. 

५. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमांचे शुल्क निश्चित 
करण्यासाठी गठीत समितीच्या शिफारशीनुसार निर्धारित करण्यात आलेले प्रशिक्षण शुल्क उक्त 
संस्थांना लागू राहील. निर्धारित केलेल्या प्रशिक्षण श्ुल्कापेक्षा अधिकच्या प्रशिक्षण शुल्काची आकारणी 
करता येणार नाही. 


६. सदर अभ्यासक्रमांना स्वयंअर्थसहाय्थित तत्वावर मान्यता देण्यात आल्यामुळे या 
अभ्यासक्रमासाठी संस्थेने नियुक्‍त केलेल्या सर्व कर्मचारी वर्गाची सेवा/वेतन व तद्अनुषंगीक बाबींची 
जबाबदारी सर्वस्वी संस्थेची राहील. याबाबत शासनाची कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही . 


७. सदर संस्थेस अर्ज केलेल्या प्राप्त नस्तीमधील/प्रस्तावामधील अभिळेख्यानुसार मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेली आहे, त्यामध्ये भविष्यात काही विसंगती/ बेकायदेशीर बाबी आढळल्यास संबंधित 
संस्थेतील अभ्यासक्रमांची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात येईल आणि अशा दोषी संस्थांवर कायदेशीर 
कारवाई करण्यात येईल. 


८. *“स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता मिळालेले प्रमाणपत्र व पदविका अभ्यासक्रम” अशा 
सूचना फलक संस्थांनी दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक राहील. सूचना फलकावर अभ्यासक्रमांच्या 
मंजूर तुकड्यांची संख्या व मंजूर प्रवेश क्षमता यांचा उल्लेख करण्यात यावा. संस्थेचे नाव मेडीकल/ 
इंजिनिअरींग/ पॉलीटेक्नीक/ आय.टी.आय. अथवा तत्सम नाव देण्यात येऊ नये आणि त्याऐवजी 
संस्थेच्या नावाच्या YS HITCH विकास संस्था असे नमूद करणे बंधनकारक आहे. संस्थानी अशा प्रकारे 
नावात बदल करून प्रस्ताव सादर न केल्यास अज्ञा संस्थांचा मान्यतेसाठी विचार करण्यात येणार नाही. 
संस्थेने पायाभुत सुविधा व इतर बाबीची पुर्तता प्रस्ताव/ अर्ज सादर करतेवेळी त्यामध्ये संस्थेचे जुने नाव 
व सुधारीत नाव असे दोन्ही नावे नमूद करणे बंधनकारक राहील. 


९. यापूर्वी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: व्हीओसी-२०१२/५९१/ 
प्र.क्र.२४५(क)/ व्यशि-४, दि.१६ जानेवारी, २०१३ अन्वये, आवश्‍यक ती अनामत रक्‍कम रोखीने 
चलनाद्वारे अथवा बँक WA स्वरुपात भरण्याची तरतूद करण्यात आली होती. तथापि, मंडळाचे 
पत्र क्र.बेठक/का.क्र.१२/२०२३/३०३, दि.३१.०३.२०२३ नुसार मान्यता देण्यात आल्याप्रमाणे अनामत 
रक्‍कम मंडळाच्या बचत बँक खात्यात ऑनलाईन पद्धतीने संबंधित मान्यता प्राप्त संस्थेने भरणे 
आवर्यक राहील. 

१०. मान्यता देण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाच्या अधिकच्या/नवीन तुकडयांची प्रवेशक्षमता प्रती 
तुकडी ३० इतकी राहील. 


११. संस्थेने विद्यार्थी प्रवेश करणेची मान्यता मिळाल्याशिवाय विद्यार्थी प्रवेश केल्यास, किंवा मंजुरी 
पेक्षा ज्यादा प्रवेश केल्यास असे प्रवेशा ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. याकरीता संस्थेस “महाराष्ट्र राज्यात 
कृषि, पशु व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, उच्च तंत्र व व्यवसाय शिक्षण यांमधील अनधिकृत संस्था 
स्थापन करणे आणि अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम सुरु करणे fase) अधिनियम, २०१३” लागू 
राहील. 


ares निर्णय क्रमांक : व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.9९/उद्योजकता, 


१२. 


मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम मान्यता दिलेल्या शैक्षणिक वर्षात संस्थेने सुरू न केल्यास अथवा 


सदर अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत सतत ३ वर्ष मंजूर प्रवेशा क्षमतेच्या ५० टक्के पेक्षा कमी प्रवेश झाल्यास 
सदर संस्थेची मान्यता आपोआप रद्द होईल. तद्नंतर संस्थेस सदर अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी 


मान्यता प्रक्रिया नव्याने करणे आवऱयक राहील. 


१२३. 


महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या 


अभ्यासक्रमात शासनाने राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा (NSQF) नुसार बदल केल्यास त्याप्रमाणे 
अभ्यासक्रम राबविणे संस्थेवर बंधनकारक राहील. 


१४. संस्थेकडून आभासी वर्गाची (Virtual Classroom) निर्मिती करण्यात यावी. 

१५. संस्थेकडून कोणत्याही प्रकारची अनियमितता झाल्याचे सिध्द झाल्यास सदर संस्थेची मान्यता 
रद्द करण्यात येईल. 

१६. मान्यता दिलेल्या संस्थांनी व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत तसेच अभ्यासक्रमनिहाय 


प्रवेशित विद्यार्थी संख्या याबाबतची माहिती संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौडाल्य, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण मंडळ यांनी शासनास दोन महिन्यात सादर करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०९२७१७२७२४६१०३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Oo 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MANJUSHA AMIT KARANDE 
MA NJ U S H A DN: IN, ‘GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SKILLS EMPLOYMENT 
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION DEPARTMENT, 
¢1c68b2fb7d60932c7a539658f299af288eb5fbe8 1 ceb2178b5 
deeat postalCode=400032, st=Maharas| 
ibe BC8432DE7E7323854E5E7499C6395 1 988287A093EF9B08 
8F4B029753EA90109, -MANJUSHA AMIT KARANDE 
Date: 2024.09.27 17:28:39 +05'30' 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


नच 
छि 


> 


मा. मंत्री (कौ.रो.उ. व ना.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, सीबीडी बेलापूर, नवी 

मुंबई 

संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई 


. संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 
. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ औरंगाबाद/ 


अमरावती/नागपूर (संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई 
यांच्यामार्फत ) 

संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी (संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांच्यामार्फत). 


. संबंधित संस्था. (संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौडल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ 


यांच्यामार्फत). 
निवडनस्ती (उद्योजकत). 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने YS HARA / BUM संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे /जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या 


अ.क्र. 


२ 


8 


4 


9 


८ 


महर्षि कवे स्री शिक्षण संस्था संचलित Honda निकेतन कन्याशाळा Hated विकास संस्था, ४१०, मधली 
पुणे सातारा - 
आळी वाई, ता- वाई, जि- सातारा- ४१२८०३ (संस्था कोड ॥॥58१३००३८) 


तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट-अतांत्रिक गट) 


विभाग जिल्हा संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी सी इन कॉम्पुटर टायपिंग (इंग्लिश) (अर्धवेळ) कालावधी - सहा महिने 

नेच्युरल ऑर्गनिक एंग्रिकलचर वेलफेअर ऑर्गनाइजेशन Caled TALS ऑर्गनिक एंग्रिकलचर वेलफेअर 
ऑर्गनाइजेशन कौशल्य विकास संस्था, प्लॉट नं. १२२ तिवारी नगर, ग्रामपंचायत जवळ भिलगाव, कामठी 
नाका नं. २, ता- कामठी, जि- नागपूर- ४४००२६ 


नागपूर नागपूर 


गोंदिया स्वर्गीय परसराम शिक्षण संस्था संचलित जी.के.कौडशल्य विकास संस्था, बनगाव, ता- आमगाव, जि- गोंदिया 
नागपूर गोंदिया 
- ४४१९०२ 


बाळकृष्ण एज्युकेशन सोसायटी संचलित निर्मिती कौडल्य विकास संस्था, २०३,२०४ प्लॉट नं. २० साई 
सिध्दी सी.एच.एस. लि. कॅनेरा बँक समोर, श्रीरथ हॉटेल समोर, अंबरनाथ पूर्व, ता- अंबरनाथ, जिल्हा- ठाणे 
- ४२१५०१, (संस्था कोड ॥॥880३०७२८) 


मुंबई ठाणे 


सिद्धांत समाज विकास संस्था संचलित सिद्धांत समाज कौशल्य विकास संस्था, बि.के.नं. १३०८, रुम नं. 3, 
सिंध नॅशनल गंगाराम स्कुल, स्टेशन रोड, उल्हासनगर -४, ता- उल्हासनगर, जि- ठाणे- ४२१००४ 


मुंबई ठाणे 


ae नाशिक दीपज्योती फाऊंडेशन संचलित योग इन्फोटेक कॉम्प्युटर कौशल्य विकास सेटर, Nva/AF-3 /4/3/ 
साईबाबा नगर, महाकाली रोड, सिडको, नाशिक, जि-नाशिक- ४२२००९ 


मान्यतेचा प्रकार 


अभ्यासक्रम संकेतांक - ४०८१०२ 


नवीन संस्था 


नवीन संस्था 


जुन्या संस्थेत नवीन 
अभ्यासक्रम 


नवीन संस्था 


श्री सदगुरु साई समर्थ जीवन आधार सामाजीक संस्था संचलित नवक्रांती तांत्रिक व अतांत्रिक व्होकेशनल 
कौशल्य विकास संस्था, दसरा चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळयाशेजारी, भडगांव रोड, गडहिंग्लज, 
ता- गडहिंग्लज, जि- कोल्हापूर- ४१६५०२ 


पुणे कोल्हापूर 


गोंदिया स्वर्गीय परसराम शिक्षण संस्था संचलित जी.के. कौशल्य विकास संस्था, रोड कावराबांध, ता- सालेकसा, 
नागपूर गोंदिया ae 
ल्हा- गोंदिया ४४१९१६ 


नवीन संस्था 


नवीन संस्था 


जुन्या संस्थेत नवीन 
अभ्यासक्रम 


नवीन संस्था 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने YS HARA / BU संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम YS करणे /जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या 


तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट-अतांत्रिक गट) 


विभाग संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


शार्प एज्युकेशन सोसायटी संचलित शार्प कॉम्प्युटर स्किल व्होकेशनल एज्युकेशन अंड ट्रेनिंग सेंटर, शार्प 
९ Aas ठाणे कॉम्प्युटर, २९२, ब्राह्मण आळी, मयुरेश दर्शन सोसायटी, श्री. भीमेश्वर मंदिर समोर, भिवंडी ता- भिवंडी, जि- 
ठाणे- ४२१३०८ (संस्था कोड ॥॥58०३०६८८) 


जयहिंद ग्रामविकास प्रतिष्ठाण संचलित शितल कॉम्प्युटर्स अँन्ड कॉम्प्युटर टायपिंग कौशल्य विकास संस्था, 
पि नाशिक अहमदनगर ।संतकृपा निवास, नवी पेठ मु.पो.खरवंडी कासार, ता- पाथर्डी, जि- अहमदनगर- ४१४११३ 


जगदंबा प्रतिष्ठान संचलित Bal कॉम्प्युटर कौशल्य विकास संस्था, एस.टी.स्टॅन्ड जवळ, मु.पो- खर्डा, ता- 
ES १ ।नाशिक अहमदनगर 
जामखेड, जि- अहमदनगर- ४१३२०४ 
लॉगिन एज्युकेशन इन्स्टिट्युट संचलित लॉगिन एज्युकेशन इन्स्टिट्युट कौडल्य विकास 
पुणे संस्था,६१९/२/२अ/२/२/१, आदित्य कॉम्प्लेक्स, दुसरा मजला सासवड , ता- पुरंदर, जि- पुणे- ४१२३०१, 
(संस्था कोड ॥॥58१२०७२६) 
सक्षम फौडेशन संचलित डॉ.बी.आर. आंबेडकर कौशल्य विकास संस्था, सी.एस.६४८२, ऑफिस नं ०३, 
पुणे सातारा 
पहिला मजला, मोनिता गार्डन, लक्ष्मीनगर, फलटण, ता- फलटण, जि- सातारा- ४१५५२३ 


श्री. गुरुसेवा सत्संग मंडळ संचलित एन.पी. कौशल्य विकास संस्था, २९०३/के/१, रामकृष्ण टॉवर, वांगी 
पुणे कोल्हापूर बोळ, कोल्हापूर, ता- करवीर, जि- कोल्हापूर 
: , ता- , जि- कोल्हापूर- ४१६०१२ 


जुन्या संस्थेत नवीन 
अभ्यासक्रम 


नवीन संस्था 
विकि 
शा 


नवीन संस्था 
Oo 


जुन्या संस्थेत नवीन 
अभ्यासक्रम 


नवीन संस्था 
नवीन संस्था 
नवीन संस्था 


महाराष्ट्र सेवाभावी संस्था संचलित भगवान कौशल्य विकास संस्था, जगदंब निवास, ज्ञानेश्वर नगर, भक्‍ती 
कन्सट्रक्शन रोड, बीड, ता.- जि.- बीड- ४३११२२ 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


आंबेगांव तालुका विद्याविकास मंडळ संचलित अटीव्हीव्हीएम व्होकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टिट्युट, काळेवाडी 
पुणे दरेकर वाडी, घोडेगांव, ता- आंबेगांव, जि- पुणे- ४१२४०८ ( संस्था कोड MSB १२०६३६) 


पुणे 
पंडीत नेहरु शैक्षणिक व सामाजिक संस्था संचलित मायक्रोकॉम कौशल्य विकास संस्था, मायक्रोकॉम 
धाराशिव कॉम्प्युटर एज्यूकेशन जवळ, करचे बिल्डिंग समोर, सिविल कोर्ट, उमरगा, ता- उमरगा, जि- धाराशिव- 
४१३६०६ 
पुणे 


छत्रपती 
94 : 
संभाजीनगर 


नवीन संस्था 


जुन्या संस्थेत नवीन 
अभ्यासक्रम 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.७९/उद्योजकता, दि.२७ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी // जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे /जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या 


तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट-अतांत्रिक गट) 


विभाग जिल्हा संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


श्री समर्थ बहुउद्देशीय सेवाभावी शिक्षण संस्था संचलित विश्व स्किल डेव्हलपर्मेट सेंटर, नगरेश्वर गल्ली 
नवीन संस्था 
कंधार, ता- कंधार, जि- नांदेड- ४३१७१४ 


विराजराजे शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित लोकनेते गोपीनाथरावजी मुंडे पेरामेडीकळ कौशल्य विकास ; 
: नवीन संस्था ॥ ७ | 
संस्था, मु.पो. शिरुर (का), ता- शिरुर (का), जि- बीड- ४१३२४९ 


अभ्यासक्रम संकेतांक - ४०८१०५ 


जय मुंगसाजी बहुउद्देशिय ग्रामीण विकास संस्था संचलित मुंगसाजी कौशल्य विकास संस्था , फ्लॅट नं.-८, ।जुन्या संस्थेत नवीन 
दुसरा माळा, सुपर बाजार, स्टेट बँक चौक, धामणगांव रोड, यवतमाळ - ४४५००१ (संस्था कोड अभ्यासक्रम 
॥॥53२९०२९५) 


TANS ऑर्गनिक एंग्रिकलचर वेलफेअर ऑर्गनाइजेशन संचलित नेच्युरल ऑर्गनिक एंग्रिकलचर वेलफेअर [Ad संस्था 
ऑर्गनाइजेशन कौशल्य विकास संस्था, प्लॉट नं. १२२ तिवारी नगर, ग्रामपंचायत जवळ Pema, कामठी 
नाका नं. 2, ता- कामठी, जि- नागपूर- ४४००२६ 


स्वर्गीय परसराम शिक्षण संस्था संचलित जी.के. कौशल्य विकास संस्था, कावराबांध, ता- सालेकसा, जिल्हा-।नवीन संस्था 
गोंदिया ४४१९१६ 


सिध्दी सी.एच.एस. लि. कॅनेरा बँक समोर, श्रीरथ हॉटेल समोर, अंबरनाथ पूर्व, ता- अंबरनाथ, जिल्हा- ठाणे |अभ्यासक्रम 
- ४२१५०१, (संस्था कोड MSBo302 ) 


दीपज्योती फाऊंडेशन संचलित योग इन्फोटेक कॉम्प्युटर कौशल्य विकास सेटर १४१//॥--३/१/३/ नवीन संस्था 
साईबाबा नगर, महाकाली रोड, सिडको, नाशिक,जि-नाशिक ४२२००९ 


Fels कवे स्री शिक्षण संस्था संचलित Hada निकेतन कन्याशाळा कौशल्य विकास संस्था, ४१०, मधली ।जुन्या संस्थेत नवीन 
आळी वाई, ता- वाई, जि- सातारा- ४१२८०३ ( संस्था कोड ॥॥88१३००३८) अभ्यासक्रम 


बाळकृष्ण एज्युकेशन सोसायटी संचलित निर्मिती कौडल्य विकास संस्था, २०३,२०४ प्लॉट नं. २० साई जुन्या संस्थेत नवीन 
क्व १ 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने YS HOIRAS/ BU संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे /जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या 
तुकडीत वाढ करणे . 


श्री सदगुरु साई समर्थ जीवन आधार सामाजीक संस्था संचलित नवक्रांती तांत्रिक व अतांत्रिक व्होकेशनळ = [Ad संस्था 

कौशल्य विकास संस्था, दसरा चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळयाशेजारी, भडगांव रोड, गडहिंग्लज, po 

ता- गडहिंग्लज, जि- कोल्हापूर- ४१६५०२ 

स्वगीय परसराम शिक्षण संस्था संचलित जी.के. कौशल्य विकास संस्था,बिजली रोड कावराबांध, ता- नवीन संस्था 

सालेकसा, जिल्हा- गोंदिया ४४१९१६ a a ह | 


शार्प एज्युकेशन सोसायटी संचलित झार्प कॉम्प्युटर स्किल व्होकेशनल एज्युकेशन अंड ट्रेनिंग सेटर, शार्प ।जुन्या संस्थेत नवीन 
कॉम्प्युटर, २९२, ब्राह्मण आळी, मयुरेश दर्शन सोसायटी, श्री. भीमेश्वर मंदिर समोर, भिवंडी ता- भिवंडी, जि- अभ्यासक्रम । क. | 


ठाणे- ४२१३०८ (संस्था कोड ॥॥588०३०६८८) 
जयहिंद ग्रामविकास प्रतिष्ठाण संचलित शितल कॉम्प्युटर्स अँन्ड कॉम्प्युटर टायपिंग कौशल्य विकास संस्था, 
संतकृपा निवास, नवी पेठ मु.पो.खरवंडी कासार, ता- पाथर्डी, जि- अहमदनगर- ४१४११३ 


जगदंबा प्रतिष्ठान संचलित Bal कॉम्प्युटर कौशल्य विकास संस्था, एस.टी.स्टॅन्ड जवळ, मु.पो- खर्डा, ता- ।नवीन संस्था 
जामखेड, जि- अहमदनगर- ४१३२०४ 


लॉगिन एज्युकेशन इन्स्टिट्युट संचलित लॉगिन एज्युकेशन इन्स्टिट्युट कौडल्य विकास जुन्या संस्थेत नवीन 
संस्था,६१९/२/२अ/२/२/१, आदित्य कॉम्प्लेक्स, दुसरा मजला सासवड , ता- पुरंदर, जि- पुणे- ४१२३०१, ।|अभ्यासक्रम 
(संस्था कोड ॥॥88१२०७२६) 


सक्षम WISI संचलित डॉ.बी.आर. आंबेडकर Hated विकास संस्था, सी.एस.६४८२, ऑफिस नं ०३, 
१३ पुणे सातारा 

पहिला मजला, मोनिता गार्डन, लक्ष्मीनगर, फलटण, ता- फळटण, जि- सातारा- ४१५५२३ 

श्री. गुरुसेवा सत्संग मंडळ संचलित एन.पी. कौडाल्य विकास संस्था, २९०३/के/१, रामकृष्ण टॉवर, वांगी 
१४ ।पुणे कोल्हापूर 

बोळ, कोल्हापूर, ता- करवीर, जि- कोल्हापूर- ४१६०१२ 


पंडीत नेहरु शौक्षणिक व सामाजिक संस्था संचलित मायक्रोकॉम कौशल्य विकास संस्था, मायक्रोकॉम 
धाराशिव कॉम्प्युटर एज्यूकेशन जवळ, करचे बिल्डिंग समोर, सिविल कोर्ट, उमरगा, ता- उमरगा, जि- धाराशिव- 


४१३६०६ 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने YS HOIRAS/ BU संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे /जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या 


तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट-अतांत्रिक गट) 


विभाग संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार 


छत्रपती बीड महाराष्ट्र सेवाभावी संस्था संचलित भगवान कौशल्य विकास संस्था, जगदंब निवास, ज्ञानेश्वर नगर, भक्‍ती 
१६ व 
संभाजीनगर कन्सट्रकान रोड, बीड, ता.- जि.- बीड- ४३११२२ 


आंबेगांव तालुका विद्याविकास मंडळ संचलित अटीव्हीव्हीएम व्होकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टिट्युट, काळेवाडी 
दरेकर वाडी, घोडेगांव, ता- आंबेगांव, जि- पुणे- ४१२४०८ ( संस्था कोड MSB १२०६३६) 


श्री समर्थ बहुउद्देशीय सेवाभावी शिक्षण संस्था संचलित विश्व स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर, TRA गल्ली, 
संभाजीनगर कंधार, ता- कंधार, जि- नांदेड- ४३१७१४ 
छत्रपती ae विराजराजे शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित लोकनेते गोपीनाथरावजी मुंडे पेरामेडीकळ कौशल्य विकास 
संभाजीनगर संस्था, मु.पो. शिरुर (का), ता- शिरुर (का), जि- बीड- ४१३२४९ 
अभ्यासक्रमाचे नाव - सी सी इन शिवण व कर्तन (अर्धवेळ) कालावधी - सहा महिने 
अवनी बहुउद्देशीय संस्था संचलित अवनी बहुउद्देशीय बुटिक hart डिझायनर कौशल्य विकास संस्था, 
नागपूर नागपूर मु.वराडा,पोस्ट- गोडेगाव, रामटेक रोड कन्हान जवळ, AIST गाव, हनुमान नगर, ता- पारशिवनी, जि- 
नागपूर- ४४१४०४ 
अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन sles मॅनेजमेंट अँण्ड कॅटरिंग टेक्नालाजी (पूर्णवेळ) कालावधी - एक वर्ष 


ओरियंट फाऊंडेशन संचलित ओरियंट फाऊंडेडन व्होकेशनल ट्रेनिंग सेटर , प्लॉट नं. ०७ न्यु केलास नगर, 
नागपूर नागपूर ी 
रामेश्वरी नागपूर -४४००२४ ( संस्था कोड MSB399922) 


महात्मा एज्युकेशन सोसायटी संचलित महात्मा एज्युकेशन सोसायटी कौशल्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
२ Ass रायगड केंद्र, एच ओ सी पिल्ले कॉलेज कॅम्पस खालापूर रोड, ता- रसायनी, जि- रायगड- ४१०२०७ 

जय प्रकाश एज्युकेशन सोसायटी संचलित सनराईज इन्स्टिट्युट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेट कौशल्य विकास 
३ पुणे कोल्हापूर संस्था, पेढ वडगांव, द्वारा डॉ बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय, ता. हातकणंगले, जि- कोल्हापूर- 

४१६११२ 


जुन्या संस्थेत नवीन 
अभ्यासक्रम 


अभ्यासक्रम संकेतांक - ४१०१२१ 
नवीन संस्था 


अभ्यासक्रम 
नवीन संस्था 
किडी किया 


नवीन संस्था 
शिया 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने YS HOIRAS/ BU संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे /जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या 
तुकडीत वाढ करणे . 


जनसेवा बहुउद्देशीय विकास संस्था,संकल्प सेवा मंडळ,संकल्प सेवा मंडळ संचलित देवराम लक्ष्मण भोईर |।नवीन संस्था 
कौशल्य विकास संस्था, देवराम लक्ष्मण भोईर डिग्री कॉलेज प्रिमासेस, कल्पतरु सेंट्रल पार्क शोजारी, 
कोळशेत रोड ठाणे, ता- जि- ठाणे- ४११२०६ 
अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स इन हॉटेल ऑपरेशन्स (पूर्णवेळ) कालावधी - दोन वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - ४०१४०२ 


ग्लोबल एज्युकेशन फाउंडेशन संचलित इन्स्टिट्युट ऑफ कलिनरी आर्टस अँण्ड हॉटेल मॅनेजमेंट, पाचवा |जुन्या संस्थेत नवीन 
sag sg माळा (हॉस्पीटॅलीटी डिव्हीजन), कमलाचरण कमहियल MASA, जवाहर नगर, बँक ऑफ बरोडाच्या अभ्यासक्रम 
क मुंबई मुंबई उपनगर वर, पहाडी गाव, गोरेगाव (प), मुंबई तड 
, पहाडी गाव, गोरेगाव (प.), मुंबई ४०००६२ (संस्था कोड ॥॥58०२०४४५) 


बी.पी. मरिन अँकडमी संचलित बी.पी. मरिन अँकडमी कौशल्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, साई पुजा | Aa संस्था 
२  ।मुंबई चेंबर्स, प्लॉट नं. ५८, सेक्टर ११, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई, ता- ठाणे, जि- ठाणे - ४००६१४ 
रविंद्र विद्या प्रसारक मंडळ संचलित रविंद्रनाथ टागोर इन्स्टिट्युट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेट कौशल्य विकास |।नवीन संस्था 
नाशिक नाशिक 
संस्था, मानेक्षा नगर, काठेगल्ली द्वारका नाशिक, ता- जि- नाशिक- ४२२०११ 


महात्मा एज्युकेशन सोसायटी संचलित महात्मा एज्युकेडान सोसायटी कौशल्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण ।नवीन संस्था 
रायगड केंद्र, एच ओ सी पिल्ले कॉलेज कॅम्पस खालापूर रोड, ता- रसायनी, जि- रायगड- ४१०२०७ 


लोकमान्य नगर शिक्षण मंडळ संचलित विद्याधर इन्स्टिट्युट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट कौशल्य विकास संस्था, |तुकडीत वाढ करणे 
आर जे ठाकुर इमारत ४ था मजला, विर सावरकर नगर, ठाणे (पश्चिम) -४००६०६ (संस्था कोड ॥॥58०३०७०७ 


भाइ गुरुदास एज्युकेशनल अड चॅरिटेबल ट्रस्ट संचलित आय.सी.ई. स्किल डेव्हळपरमेट इन्स्टिटयुट, प्लॉट ।|नवीन संस्था 
नं-पीएडी १६३ व १६४, एमआयडीसी, नेरुळ नवी मुंबई, ता- जि- ठाणे- ४००७०६ 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.७९/उद्योजकता, दि.२७ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी // जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे /जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या 
तुकडीत वाढ करणे . 


(अभ्यासक्रम गट-अतांत्रिक गट) 


विभाग संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


दि इंडियन मल्टी फूड (रिसर्च अँन्ड डेव्हलपर्मेट) फौडेशन संचलित टवेल्व्ह GSH स्कुल ऑफ हॉटेल 
मॅनेजमेंट व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, हॉटेल सिटीइन, गट नं. ११८/१/१, पहिला मजला, भिगवण रोड, 
बारामती, ता- बारामती , जि- पुणे- ४१३१०२ (संस्था कोड ॥॥58१२०६२९) 
संस्कार एज्युकेडान सोसायटी संचलित संस्कार टेक्निकल अंड मॅनेजमेंट कौशल्य विकास संस्था, चंद्रप्रभा 
प्लाझा, चर्च शेजारी, चर्च रोड, ता- गडहिंग्लज, जि- कोल्हापूर- ४१६५०२ 
वसंत सोमण अँण्ड विष्णु कुलकर्णी एज्युकेशन सोसायटी संचलित वसंत सोमण अँण्ड विष्णु कुलकर्णी 
कौशल्य विकास संस्था, ड्रीम व्ह्यु कॉलेज, बोराड पाडा रोड, धारोळ PICA जवळ, बदलापुर वेस्ट, ता- 
अंबरनाथ, जि- ठाणे- ४२१५०३ 
महाराष्ट्र इन्स्टिटयुट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अन्ड कॅटरिंग टेक्नॉंलॉजी संचलित स्वामी समर्थ महाराष्ट्र 
हॉटेल मॅनेजमेंट Hed विकास संस्था, ए १६०, कंबर तलाव, धर्मवीर संभाजी महाराज उद्यान जवळ, 
विजापूर रोड, ता- जि- सोलापूर - ४१३००४ 

नाव - सी सी इन ऑपरेटर कोर्स इन ब्युटी कल्चर (अर्धवेळ) कालावधी - सहा महि 


तोला शहीद शिक्षण प्रसारक मंडळ fered संचलित शाहीद कौड़ाल्य विकास संस्था, sea पब्लिक स्कूल, fered, 
पुणे कोल्हापूर 


ता- राधानगरी, जि- कोल्हापूर- ४१६२०८ 

नाव - सी सी इन बेसिक hart डिझायनिंग (अर्धवेळ) कालावधी - सहा 
फलटण एज्युकेडान सोसायटी संचलित तंत्र शिक्षण आणि कौशल्य विकास संस्था फलटण, रविवार पेठ, 

सातारा फलटण आणि श्रीमंत मालोजीराजे शैक्षणिक संकुल, जिती नाका, फलटण ता- फलटण, जि- सातारा - 
४१५५२३ 

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन. कुकरी, बेकरी एण्ड कन्फेक्ानरी (अर्धवेळ) कालावधी - एक वर्ष 

रुस्तमजी अकॅडमी फार ग्लोबल करिअर प्रा. लि. संचलित रुस्तमजी अर्केडमी फार ग्लोबल Hse 
कौशल्य विकास संस्था ४था मजला, रुस्तमजी इंटरनॅशनल स्कूल, पंचगंगा जवळ, राबोडी, ठाणे पश्चिम, 
ठाणे- ४००६०१ (संस्था कोड ॥॥88०३०५१८) 


जुन्या संस्थेत नवीन 
अभ्यासक्रम 


नवीन संस्था 


नवीन संस्था 


नवीन संस्था 


अभ्यासक्रम संकेतांक - ४०५१०६ 


a शि आ 
०१ 


अभ्यासक्रम संकेतांक - ४१०११९ 
नवीन संस्था 


अभ्यासक्रम संकेतांक - ४०१२०७ 
जुन्या संस्थेत नवीन 
अभ्यासक्रम 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने YS HOIRAS/ BU संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे /जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या 
तुकडीत वाढ करणे . 


श्री. बहुउद्देशिय संस्था संचलित श्री बहुउद्देशिय कौशल्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण केद्र, साई विहार 


हाउसींग सोसायटी, महाबँक कॉलनी, साईनगर, अमरावती जि- अमरावती- ४४४६०१ 
- ४१०२०४ 


फलटण एज्युकेशन सोसायटी संचलित तंत्र शिक्षण आणि कौशल्य विकास संस्था फलटण, रविवार पेठ, |।नवीन संस्था 
फलटण आणि श्रीमंत मालोजीराजे शैक्षणिक संकुल, जिती नाका, फलटण ता- फलटण, जि- सातारा - 
श्री सदगुरु साई समर्थ जीवन आधार सामाजीक संस्था संचलित नवक्रांती तांत्रिक व अतांत्रिक Stare  ।|नवीन संस्था 
कौशल्य विकास संस्था, दसरा चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळयाशेजारी, भडगांव रोड, गडहिंग्लज, 
ता- गडहिंग्लज, जि- कोल्हापूर- ४१६५०२ = 

त 
शहीद शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित शाहीद कौशल्य विकास संस्था , ales पब्छिक स्कूल, तिटवे, ता- ।नवीन संस्था 
राधानगरी, जि- कोल्हापूर- ४१६२०८ (3७. - a 
Reg एज्युकेशन सोसायटी संचलित युरेका कौशल्य विकास संस्था, धायरी, नऱ्हे रोड, ता- हवेली, जि- पुणे- 
४११०४१ 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.७९/उद्योजकता, दि.२७ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी / जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे /जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या 
तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट-अतांत्रिक गट) 


विभाग संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


संकल्प फाउंडेशन संचलित वृंदावण कौशल्य विकास संस्था, रुम नं. स.न.७/१/३बी, वृंदावन बिल्डींग, नवीन संस्था 
तळजाई पठार, धनकवडी, ता- हवेली, जि- पुणे- ४११०४३ 


कलावतीदेवी मेडीकल अँण्ड Rass चॅरीटेबल ट्रस्ट संचलित पी.डी. जवळकर कौठल्य व्यवसाय शिक्षण ।नवीन संस्था 
व प्रशिक्षण केंद्र, प्लॉट नं. १०३, १०४, १०५, गट नं. १६९ समोर संग्राम नगर जवळ, उमरीकर लोन्स समोर, 

संभाजीनगर |संभाजीनगर ।सातारा परीसर, औरंगाबाद, ता- जि- छत्रपती संभाजीनगर- ४३१०१० 
जनसेवा बहुउद्देशीय विकास संस्था,संकल्प सेवा मंडळ संचलित देवराम लक्ष्मण भोईर कौशल्य विकास नवीन संस्था 
संस्था, देवराम लक्ष्मण भोईर डिग्री कॉलेज प्रिमासेस, कल्पतरु सेंट्रल पार्क होजारी, कोळऱेत रोड ठाणे, ता- 
जि- ठाणे- ४११२०६ 


नाव - डिप्लोमा कोर्स इन Had टेक्नालॉजी (पूर्णवेळ) कालावधी - अभ्यासक्रम संकेतांक - ४१०४०८ 
मंजु टेक्निकल इन्स्टिट्युट अन्ड कॉम्प्यूटर सेंटर संचलित मंजु इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी, मयुर चेंबर्स, २ |जुन्या संस्थेत नवीन 
सातारा रा मजला, वा.सी. कॉलेज समोर, सदर बाजार सातारा, ता- सातारा, जि- सातारा- ४१५००१ (संस्था कोड |।अभ्यासक्रम 


MSB 4930008 ) 
अभ्यासक्रमाचे नाव - सी सी इन बेसिक फूड प्राडेक्हान (अर्धवेळ) कालावधी - सहा महिने अभ्यासक्रम संकेतांक - ४०१११८ 


दि इंडियन मल्टी फूड (रिसर्च अन्ड डेव्हलपर्मेट) फौडेशन संचलित टवेल्व्ह सॉईल्स स्कुल ऑफ हॉटेल जुन्या संस्थेत नवीन 
मॅनेजमेंट व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, हॉटेल सिटीइन, गट नं. ११८/१/१, पहिला मजला, भिगवण रोड, अभ्यासक्रम 


बारामती, ता- बारामती , जि- पुणे- ४१३१०२ (संस्था कोड ॥॥58१२०६२९) 
अभ्यासक्रमाचे नाव - सी सी इन फिटनेस ट्रेनर (अर्धवेळ) कालावधी - सहा महिने अभ्यासक्रम संकेतांक - ४०४१०१ 
प्रेरणा फिजिकल अँन्ड स्पोर्टस एज्युकेशन सोसायटी संचलित आरोग्यम कौशल्य विकास संस्था, स.नं. नवीन संस्था 
८३९७, १अ/५ गाळा नं.२, एम्प्लॉयमेंट चौक रेल्वे लाईन, बिल्डिंग नाव सिटी प्राईड ४८८, दुसरा मजला, 
व्हीआयपी रोड सोलापुर, ता- जि- सोलापुर - ४१३००१ 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.७९/उद्योजकता, दि.२७ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी / जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे /जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या 
तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट-अतांत्रिक गट) 


विभाग संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी सी इन प्रोफेशनल कोर्स इन ब्युटी कल्वर We हेअर ड्रेसिंग (अर्धवेळ) कालावधी - सहा महिने अभ्यासक्रम संकेतांक - ४०५११२ 


महर्षी कवे स्री शिक्षण संस्था संचलित बाया कर्व कौशल्य विकास संस्था, कडवाडकर संकुल, पवार नवीन संस्थेत नवीन । आ. 
शिरगांव ie) 
सभागृहाजवळ, साखरतर रोड, मु.पो. , ता- जि-रत्नागिरी-४१५६२९ अभ्यासक्रम 


द्रोणाचार्य फाऊंडेशन संचलित ऑरेज मेकअप अड ब्युटी स्किल डेव्हलपमेट स्कूल, श्री बिझनेस कॉम्प्लेक्स, |नवीन संस्था 
चिंचकर चौकाजवळ, प्रगती नगर, टीसी कॉलेजच्या मागे, बारामती, ता- बारामती, जि- पुणे- ४१३१०२ 


अभ्यासक्रम संकेतांक - ४०५११८ 
श्री. गुरुसेवा सत्संग मंडळ संचलित एन.पी. कौडाल्य विकास संस्था, २९०३/के/१, रामकृष्ण टॉवर, वांगी  |।नवीन संस्था 
बोळ, कोल्हापूर, ता- करवीर, जि- कोल्हापूर- ४१६०१२ 
८ ।अभ्यासक्रमाचे नाव - सी सी इन ड्रेस मेकिंग (अर्धवेळ) कालावधी - सहा महिने अभ्यासक्रम संकेतांक - ४१०१०७ 


मुंबई महर्षी कवे स्री शिक्षण संस्था संचलित बाया कर्व कौशल्य विकास संस्था, कडवाडकर संकुल, पवार नवीन संस्थेत नवीन Poa | 
Ee ब रखा ० 
डं सभागृहाजवळ, साखरतर रोड, मु.पो. शिरगांव, ता- जि- रत्नागिरी- ४१५६२९ अभ्यासक्रम 


९ ।अभ्यासक्रमाचे नाव - सी सी इन पब्लिक अँडमिनिस्ट्रेशान अँण्ड गव्हर्नन्स (अर्धवेळ) कालावधी - सहा महिने अभ्यासक्रम संकेतांक - ४१११८६ 


sad संकल्प फाउंडेडन संचलित संकल्प फाउंडेशन Plated विकास संस्था, न्यु समाधान दत्तगुरु बिल्डींग, नवीन संस्था 
मुंबई मुंबई हहर मुंबई शिका १ 
सेनापती बापट मार्ग, दादर पश्चिम, मुंबई ४०००२८ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स इन अप्लाइड आर्ट (पूर्णवेळ) कालावधी - दोन वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - ४१२४०१ 
सर्वकष शिक्षण संस्था संचलित फाइन आर्ट कौडल्य विकास संस्था , ११५, आदर्श नगर, अहिल्यादेवी नवीन संस्था 
सोलापुर होळकर डी.एड. कॉलेज कॅम्पस, कुमठा नाका,सोलापूर ता- उत्तर सोलापूर, जि - सोलापुर-४१३००३ 


शिका 


अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट (पूर्णवेळ) कालावधी - दोन वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - ४१५४०१ 


मुंबई रत्नागिरी ज्ञानदीप शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित ज्ञानदीप कौशल्य विकास संस्था, मु.पो. मोरवंडे-बोरज, राष्ट्रीय |।नवीन संस्था a 
मुंबई ४) 
मुं महामार्ग -६६ मुंबई गोवा हायवे जवळ, ता- खेड, जि- रत्नागिरी- ४१५७०९ 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.७९/उद्योजकता, दि.२७ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी // जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे /जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या 
तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट-अतांत्रिक गट) 


अ.क्र. | विभाग जिल्हा संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी सी इन सुरक्षा रक्षक प्रशिक्षण (अर्धवेळ) कालावधी - सहा महिने अभ्यासक्रम संकेतांक - ४१११११ 


जनसेवा बहुउद्देशीय विकास संस्था,संकल्प सेवा मंडळ संचलित देवराम लक्ष्मण भोईर कौशल्य विकास नवीन संस्था 
संस्था, देवराम लक्ष्मण भोईर डिग्री कॉलेज प्रिमासेस, कल्पतरु सेंट्रल पार्क होजारी, कोळऱीत रोड ठाणे, ता- 8 
जि- ठाणे- ४११२०६ 

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी सी इन डिजिटल मार्केटिंग Wwe एन्टरप्रेनरशिप (अर्धवेळ) कालावधी - सहा महिने अभ्यासक्रम संकेतांक - ४१११८७ 
जनसेवा बहुउद्देशीय विकास संस्था,संकल्प सेवा मंडळ संचलित देवराम लक्ष्मण भोईर कौशल्य विकास नवीन संस्था 
संस्था, देवराम लक्ष्मण भोईर डिग्री कॉलेज प्रिमासेस, कल्पतरु सेंट्रल पार्क होजारी, Hloata रोड ठाणे, ता- 
जि- ठाणे- ४११२०६ 

अभ्यासक्रमाचे नाव - सी सी इन असिस्टंट जर्नालिझम (अर्धवेळ) कालावधी - सहा महिने अभ्यासक्रम संकेतांक - ४१३१०४ 

मुंबई उपनगर ।रावसाहेब बाळाराम ज्ञानदेव ठाकूर विद्यामंदीर संचलित दादासाहेब फाळके इन्स्टिटयुट ऑफ मेडिया स्किल |नवीन संस्था 

डेव्हलपर्मेट, शारदा ASA, जैन मंदिर जवळ, फेज-२, मुलुंड (Gd), जि. मुंबई ४०००८१ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी सी इन पत्रकारिता प्रशिक्षण (अर्धवेळ) कालावधी - सहा महिने अभ्यासक्रम संकेतांक - ४१३१०७ 
मुंबई उपनगर ।रावसाहेब बाळाराम ज्ञानदेव ठाकूर विद्यामंदीर संचलित दादासाहेब फाळके इन्स्टिटयुट ऑफ मेडिया स्किल |नवीन संस्था 
डेव्हलपर्मेट, शारदा नीळायम, जैन मंदिर जवळ, फेज-२, मुलुंड (Gd), जि. मुंबई ४०००८१ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सर्टिफिकेशन प्रोफेशनल प्रोग्राम इन फॅडान डिझाइन (पूर्णवेळ) कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - ५००२०३ 
मुंबई उपनगर ।कास्मो्पोलीटन एज्युकेडान सोसायटी संचलित Sal स्कूल ऑफ आर्ट स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिटयुट, |नवीन संस्था 
कॉस्मोपॉलीटन एज्युकेशन सोसायटी रोड, डी.एन. नगर, अंधेरी (प.), जि. मुंबई ४०००५३ 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.७९/उद्योजकता, दि.२७ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी / जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे /जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या 


तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट-अतांत्रिक गट) 


अ.क्र. | विभाग जिल्हा संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सर्टिफिकेशन प्रोफेशनल प्रोग्राम इन इंटेरिअर डिझाइन (पूर्ण वेळ) कालावधी - एक वर्ष 
मुंबई उपनगर ORAS एज्युकेडान सोसायटी संचलित लेमार्क स्कूल ऑफ आर्ट स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिटयुट, 
कॉस्मोपॉलीटन एज्युकेशन सोसायटी रोड, डी.एन. नगर, अंधेरी (प.), जि. मुंबई ४०००५३ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - एअरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ आणि हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट (अर्धवेळ) कालावधी - ९२१ तास 


अमिगो अर्कडमी प्रा. ली संचलित अमिगो अर्केडमी अंड स्किल डेव्हलपर्मेट इन्स्टिटयुट, घाटकोपर, १०७- 
पि मुंबई मुंबई उपनगर ।१०८, साई इन्फोटेक, पटेळ चौक, आर बी मेहता मार्ग, घाटकोपर (पु) ता- कुर्ला, जि- मुंबई- ४०००७७ 


मुंबई gag oo अमिगो अर्केडमी प्रा. ली Gated अमिगो अरकेडमी अंड स्किल Seow इन्स्टिटयुट, बोरीबली, बी१- 
गोरागांधी अर्पामेंट, एसव्हिपी रोड, बोरीवली (प), मुंबई उपनगर- ४०००९२ 
fag gag se अमिगो अर्केडमी प्रा. ली Gated अमिगो अरकेडमी अंड स्किल डेव्हलपर्मेट इन्स्टिटयुट, अंधेरी, ९०४- ९०५, 
चेंबर, एसव्ही रोड, अंधेरी (प), ता-बांद्रा , मुंबई उपनगर - ४०००५८ 
अमिगो अकॅडमी प्रा. ली संचलित अमिगो अकॅडमी अँड स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिटयुट, १०६, ठाकूर 
निवास, टिप टॉप स्वीट्स जवळ, ठाणे पश्चिम, ता- जि- ठाणे- ४००६०१ 


अमिगो अर्केडमी प्रा. ली Gated अमिगो sist अंड स्किल डेव्हलपरमेट इन्स्टिटयुट, पहिला मजला, 
कृपा बिल्डींग, प्लॉट नं. १७० ढोले पाटील रोड, पुणे ता- पुणे, जि- पुणे- ४११००१ 
अभ्यासक्रमाचे नाव -केबिन क्रू आणि हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट (अर्धवेळ) कालावधी - ९२१ तास 


अमिगो अर्कडमी प्रा. ली संचलित अमिगो अरकेडमी अंड स्किल SSS इन्स्टिटयुट, घाटकोपर, १०७- 
हं मुंबई मुंबई उपनगर ।१०८, साई इन्फोटेक, पटेळ चौक, आर बी मेहता मार्ग, घाटकोपर (पु) ता- कुर्ला, जि- मुंबई- ४०००७७ 


मुंबई मुंबई उपनगर अमिगो अर्केडमी प्रा. ली संचलित अमिगो अकॅडमी अंड स्किल Seow इन्स्टिटयुट, बोरीबली, बी१- 
bis डं बीर गोरागांधी अर्पामेंट, एसव्हिपी रोड, बोरीवली (प), मुंबई उपनगर- ४०००९२ 


मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


अभ्यासक्रम संकेतांक - ५००२०४ 
नवीन संस्था 


अभ्यासक्रम संकेतांक - |॥58०११००२ 
नवीन संस्था 


क 


अभ्यासक्रम संकेतांक - ॥॥58०११००३ 


~ ; 
_ ii 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने YS HOIRAS/ BU संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे /जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या 
तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट-अतांत्रिक गट) 


[a ap 2 हली. 11 
मुंबई मुंबई उपनगर अमिगो अर्केडमी प्रा. ली संचलित अमिगो अरकेडमी अंड स्किल डेव्हलपमेट इन्स्टिटयुट, अंधेरी, ९०४- ९०५, |नवीन संस्था 
३ मुंबई मुंबई उपनगर वस व री बांदी , Had SoA 02 
jae | et vr , एसव्ही रोड, अंधेरी (प), ता-बांद्रा , मुंबई उपनगर - ४०००५८ शिश a ae 
अमिगो अकडमी प्रा. ली संचलित अमिगो अकॅडमी अँड स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिटयुट, १०६, ठाकूर 
निवास, टिप टॉप स्वीट्स जवळ, ठाणे पश्चिम, ता- जि- ठाणे- ४००६०१ 
; अमिगो अकॅडमी प्रा. ली संचलित अमिगो अकॅडमी अंड स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिटयुट, पहिला मजला, 
कृपा बिल्डींग, प्लॉट नं. १७० ढोले पाटील रोड, पुणे ता- पुणे, जि- पुणे- ४११००१ 
अभ्यासक्रमाचे नाव - सर्टिफिकेट कोर्स टिचर ट्रेनिंग अँबंकस (अर्धवेळ) कालावधी - १५० तास 


व्ह्सटाईल एडयुकूर सिस्टीम संचलित व्हर्सटाईल एडयुकूर सिस्टीम कौशल्य विकास संस्था, प्लॉट नं. १७०, |नवीन संस्था 
दि मुबई मुबई हहर  ।इमप्रेस महाल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड, टिळक रोड बीज, दादर (पू मुंबई- ४०००१४ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सर्टिफिकेट कोर्स अँबॅकस बिगिनर (अर्धवेळ) कालावधी - ६०० तास 


शिवा 
व्ह्सटाईल एडयुकूर सिस्टीम संचलित व्हर्सटाईल एडयुकूर सिस्टीम कौशल्य विकास संस्था, प्लॉट नं. १७०, |नवीन संस्था 
शि मुबई मुबई हहर  ।|इमप्रेस महाल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड, टिळक रोड बीज, दादर (पृ), मुंबई- ४०००१४ विजा 
po 
po 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सर्टिफिकेट कोर्स अँबॅकस इंटरमेडिट (अर्धवेळ) काळावधी - ६०० तास 


व्ह्सटाईल एडयुकूर सिस्टीम संचलित व्हर्सटाईल एडयुकूर सिस्टीम कौशल्य विकास संस्था, प्लॉट नं. १७०, |नवीन संस्था 
शि मुबई मुबई हहर  ।इमप्रेस महाल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड, टिळक रोड बीज, दादर (पू), मुंबई- ४०००१४ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सर्टिफिकेट कोर्स saa अँडव्हान्स (अर्धवेळ) कालावधी - ६०० तास अभ्यासक्रम संकेतांक - २५१००५ 


व्ह्सटाईल एडयुकूर सिस्टीम संचलित व्हर्सटाईल एडयुकूर सिस्टीम कौशल्य विकास संस्था, प्लॉट नं. १७०, |नवीन संस्था 
शि मुबई मुबई हहर  ।|इमप्रेस महाल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड, टिळक रोड बीज, दादर (पृ), मुंबई- ४०००१४ 


8 
8 
fe} 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२४/प्र.क्र.७९/उद्योजकता, दि.२७ सप्टेंबर, २०२४, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी / जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे /जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या 
तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट-अतांत्रिक गट) 


विभाग संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सर्टिफिकेट कोर्स अँबकस एक्सपर्ट (अर्धवेळ) कालावधी - ३०० तास अभ्यासक्रम संकेतांक - २५१००६ 


व्ह्सटाईल एडयुकूर सिस्टीम संचलित व्हर्सटाईल एडयुकूर सिस्टीम कौशल्य विकास संस्था, प्लॉट नं. १७०, |नवीन संस्था 
शि मुबई मुबई हहर  ।इमप्रेस महाल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड, टिळक रोड बीज, दादर (पू, मुंबई- ४०००१४ 8 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सर्टिफिकेट कोर्स टिचर ट्रेनिंग वैदिक मॅथ्स (अर्धवेळ) कालावधी - १५० तास अभ्यासक्रम संकेतांक - २५१००७ 
व्ह्सटाईल एडयुकूर सिस्टीम संचलित व्हर्सटाईल एडयुकूर सिस्टीम कौशल्य विकास संस्था, प्लॉट नं. १७०, |नवीन संस्था 
हि मुबई मुबई हहर  ।|इमप्रेस महाल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड, टिळक रोड बीज, दादर (पृ), मुंबई- ४०००१४ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सर्टिफिकेट कोर्स वैदिक मॅथ्स (अर्धवेळ) कालावधी - ६०० तास अभ्यासक्रम संकेतांक - २५१००८ 


व्ह्सटाईल एडयुकूर सिस्टीम संचलित व्हर्सटाईल एडयुकूर सिस्टीम कौशल्य विकास संस्था, प्लॉट नं. १७०, |नवीन संस्था 
षि मुबई मुबई हहर [LAT महाल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड, टिळक रोड बीज, दादर (पू) मुंबई- ४०००१४ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन हाऊसकिपिंग सर्व्हीस (पूर्णवेळ) कालावधी - दोन वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - MSBSD- ।90-६० (५००४१२) 


विडली रेस्टॉरंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड संचलित कामत हॉस्पिटॅलिटी अँंकेडमी ऑफ स्किल, हॉटेल विट्स ।नवीन संस्था 
PRU, सर्व्हीस रोड, ईस्टन एक्सप्रेस हायवे, तिन हात नाका फ्लायओवर, ठाणे, ता- जि- ठाणे- ४००६०४ ०२ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन फुड बेवरीज सर्व्हीस (पूर्णवेळ) कालावधी - दोन वर्ष rent सम्नॉक 32२१0008१0) 


विडली रेस्टॉरंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड संचलित कामत हॉस्पिटॅलिटी she sh स्किल, हॉटेल विट्स ।नवीन संस्था 
RUA, सर्व्हीस रोड, ईस्टन एक्सप्रेस हायवे, तिन हात नाका फ्लायओवर, ठाणे, ता- जि- ठाणे- ४००६०४ ०२ 


शैक्षणिक सन २०२४-२५ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने YS करण्यासाठी / जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम YS करणे /जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या 
तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट-अतांत्रिक गट) 


विभाग संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन कलिनरी ऑपरेशन (पूर्णवेळ) कालावधी - दोन वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक - MSBSD- ISC- ५४ (५००४१०) 


विडली रेस्टॉरंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड संचलित कामत हॉस्पिटॅलिटी अँंकेडमी ऑफ स्किल, हॉटेल विट्स ।नवीन संस्था 
षि मुंबई ठाणे शरणम, सर्व्हीस रोड, ईस्टन एक्सप्रेस हायवे, तिन हात नाका फ्लायओवर, ठाणे, ता- जि- ठाणे- ४००६०४ ०२ 


